छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक 
प्रकल्प अंमलबजावणी व समन्वय 
समिती यांचे वापराकरीता सार्वजनिक 
बांधकाम विभागासाठी अतिरिक्‍त वाहन 
खरेदी करण्यास मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः व्हिसिएल-२०१६/प्र.क्र.९१/यं.बां.सा 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १६ एप्रिल, २०१८. 


वाचा- 
१) अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचे कडील पत्र 
क्रमांक सा.बा.(यां.)/तां-२(३८)/ २०१८, दि.१२.०१.२०१६. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.वाहन-२०१६/प्र.क्र.५१/१६/विनियम, दि २०.१.२०१७ 


प्रस्तावना:- 


छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प अंमलबजावणी व समन्वय समिती यांचेकरीता तूर्त सार्वजनिक 
बांधकाम विभागासाठी अतिरिक्‍त वाहन खरेदी करण्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) व त्याच्या अधिपत्याखाळीळल कार्यालयांचा एकत्रित वाहन आढावा 
सद्य:स्थितीत प्रलंबित आहे. यास्तव वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ च्या शासननिर्णयानुसार वाहन आढावा 
झाळेला नसल्याने उपरोक्‍त वाहनाच्या खरेदीकरीता राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीची मान्यता घेण्यात 
आलेली आहे. 


२. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प अंमलबजावणी व समन्वय समिती यांचे वापराकरीता नवीन वाहन 
खरेदी करण्यास शासनाच्या प्रचलित नियमांचे पालन करुन व खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ) वाहन चालकाचे पद मंजूर /उपलब्ध असणे आवश्‍यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नवीन वाहन 
चालकाचे पद निर्माण करण्यात येऊ नये. 

ब) सदर नवीन वाहन खरेदी शासन मान्यता प्राप्त उत्पादक कंपनीच्या प्रचलीत दरपत्रकानुसार करण्यात 
यावी. 

क) नवीन वाहन खरेदी करताना संदर्भ क्रमांक २ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयाचे कटाक्षाने पालन 
करण्यात यावे. 

ड) सदरचे वाहन कार्यकारी अभियंता, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभाग, मुंबई यांचे 
अधिनस्थ राहिल. 


३. याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र. २०५९ सार्वजनिक बांधकामे, ८०-सर्वसाधारण, ०५२-यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री, राज्यक्षेत्र, मागणी क्रमांक एच-६ (संगणक सांकेताक -२०५९ २११६) या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. उपरोक्‍त नमूद नवीन 


झासन निर्णय क्रमांकः व्हिसीएल-२०१६/ प्र.क्र.९१/ यं.बां.सा. 


कारच्या खरेदीकरीता रू. १९,४५,५३५/- (रूपये एकोणीस लक्ष पंचेचाळीस हजार पाचऱो पस्तीस फक्त) इतका 
निधी अधीक्षक अभियंता, (यांत्रिकी) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडे सुपुर्द करण्यात 
यावा. व सदर वाहन खरेदीची प्रक्रिया अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, 
नवी मुंबई यांनी मान्यतेने करावी. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६१ दि. ०९ /०२ /२०१८ अन्वये देण्यात 
आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१६१२११५९०८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pp AT | L Digitally signed by PATIL KHANDERAO 
TUKARAM 


DN: c=IN, o=MAHAHRASHTRA RURAL 
K H A N D E R AO ROADS DEVELOPMENT ASSOCIATION, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

postalCode=440010, st=MAHARASHTRA, 


T U KA R A M cn=PATIL KHANDERAO TUKARAM 
Date: 2018.04.16 15:07:56 +05'30' 


(खं. तु. पाटील) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. यांचे स्वीय सहाय्यक. 
४ आंतर वित्तिय सल्लागार व उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
षु. उपसंचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (दोन प्रती). 
, अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१०. अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई. 
११. कार्यकारी अभियंता, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभाग, मुंबई. 
१२. वित्त विभाग (विनियम), मंत्राळय,मुंबई 
१३. कार्यासन अधिकारी, अर्थ-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१४. निवडनस्ती, यंबांसा. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


